अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा सांख्यिकी 
कार्यालयातील सांख्यिकी अधिकारी 
गट-ब, (राजपत्रित) या अधिकाऱ्यास 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.५४/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९/०५/२०२४. 


संदर्भ- शासन Aa क्रमांक : संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.५४/का.१४२७. दिनांक १६/०१/२०२३. 
शासन आदेठा :- 


संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व जिल्हा 
सांख्यिकी कार्यालयातील उपसंचालक, गट-अ या अधिकाऱ्यास “कार्यालय प्रमुख” व “नियंत्रक अधिकारी” घोषित 
करण्यात आले आहे. आता, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व जिल्हा सांख्यिकी 
कार्यालयातील “सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित 
करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०५०१९१६५८१३८११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
8 A L A S O B A B U R A O DN CoN वणा ENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


2.5.4.20=2b5443d9741cb6d928f4ffcdd3 1b58a9b2f2dc4e476d3e495d 
3213754d38a2c3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAIKWAD र... ती 
(बा. बा. गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरिक्षा), मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

४. उपसचिव, वित्त विभाग (कोषा प्रशा-५), मंत्रालय, मुंबई 


५. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ 
औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

६. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण / नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ 
नागपूर/ अमरावती. 

७. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

८. जिल्हा नियाजन अधिकारी, जिल्हा नियाजन समिती, सर्व कार्यालये. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, सर्व . 

१०. निवडनस्ती. 


ममल 


